सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, 
सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवर १ लिपिक-टंकलेखक व १ शिपाई 
अशी २ काल्पनिक पदे बाहय यंत्रणेमार्फत 
भरण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सवदि-२३२१/११९/प्र.क्र.०९/२१/का-८, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मे, २०२१. 


संदर्भ :- १) सरकारी वकील, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र जा.क्र.9१६, दि.१५.०३.२०१९. 

२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१००६/६०१/प्र.क्र.९५/का.८, दि.१५.२.२००७ 

३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.सवरि-१४१७/प्र.क्र.११९/१७/का.८, दि.४.२.२०२० 
प्रस्तावना :- 

दि.१५.२.२००७ रोजीच्या मंजूर आकृतीबंधानुसार सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, 

सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील मंजूर संख्याबळ ११ इतके आहे. त्यापैकी 
६ पदे कार्यरत होती तर ५ पदे रिक्‍त आहेत. (दरम्यानच्या काळात ६ कार्यरत पदांपैकी अधिक्षक आणि 
वरिष्ठ लिपिक या पदावरील २ अधिकारी/कर्मचारी यांचे कोविड-१९ या गंभीर आजारामुळे निधन झाल्याने, 
कार्यरत पदांची संख्या ४ इतकीच आहे.) त्यामुळे, शासकीय कामकाज चालविण्यामध्ये अडचणी निर्माण 
होत आहेत. सबब, सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, (रिटसेळल), 
मुंबई या कार्यालयाला श्री.साई माऊली तांत्रिक व अभियांत्रिकी स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, 
मर्यादीत, यतवमाळ या संस्थेमार्फत, ज्याप्रमाणे, ४२ पदे बाहययंत्रणेच्या माध्यमातुन भरण्यास शासन मंजुरी 
देण्यात आलेली आहे, त्याच धर्तीवर, सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी 
दिल्ली या कार्यालयास १ लिपिक-टंकलेखक व १ शिपाई sett २ काल्पनिक पदे निर्माण करुन बाहय 


यंत्रणेमार्फत भरण्यास मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आलेली होती. 


शासन निर्णय:- 

सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या आस्थापनेवर 
आता, १ लिपिक-टंकलेखक व १ शिपाई अशी २ काल्पनिक पदे निर्माण करुन, ती श्री.साई माऊली तांत्रिक 
व अभियांत्रिकी स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, मर्यादीत, यतवमाळ या संस्थेमार्फत बाहय यंत्रणेद्वारे 


भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सवदि-२३२१/११९/प्र.क्र.०९/२१/का-८ 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.जे-१, लेखाशीर्ष २०१४-न्यायदान, ११४ (००) (०१) विधि सल्लागार 


व समुपदेशी sex अधिकारी (दत्तमत) (अनिवार्य) (संकेतांक क्र.२०१४ ०२९९)” “१३ कार्यालयीन खर्च” या 


उदहिष्टाखाली खर्ची टाकुन, तो चालु 2029-2022 या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.9६/आपुक/२०२१, दि.२३.२.२०२१ अन्वये दिलेल्या 


सहमतीस, तसेच, मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा), (सामान्य प्रशासन विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखालील 


उपसमितीने चक्रिय पध्दतीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२११६३१४६०२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


१०) 


११) 


Rajesh Bajirao 
Ghadge 


Digitally signed by Rajesh Bajirao Ghadge 
: ८२! Of Maharashtra, ou=Law And 


stalCode=400032, st=Maharashtra, 
)=c5b798a 1a32ce7e489321386F8 1 cf7601190d74253 
b001ffa614b0a28, 
lumber=5d6f97dbfefd0a526c757773ea06ac43b9d1de7 
582c6F4747cd504e990f85ff, cn=Rajesh Bajirao Ghadge 
Date: 2021.05.21 16:42:08 +05'30" 


Neg 
£2 


(रा. बा. घाडगे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग/(आ.पु.क)/(व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

विधि व न्याय विभाग/कार्यासन-२३, मंत्रालय, मुंबई. 


निवडनस्ती (कार्या-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


